नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पांतर्गत गठीत समित्यांमधील 
अशासकीय सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समिती २०२०/प्र.क्र-११/८-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५ फेब्रुवारी, २०२०. 
संदर्भ: 
१) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.हअप्र०9१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, दि.२८ ऑक्टोबर, २०१६ 
२) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.हअप्र०७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, दि. १३ जून, २०१७. 
३) कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. विकाक २५१८/प्र.क्र.9३/८-अ, दि. ५ जुले, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रु.४००० कोटी खर्चाच्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पाची (Project on Climate Resilient Agriculture in Maharashtra- POCRA) राज्यातील १५ 
जिल्हयांमधील एकूण ५१४२ गावांमध्ये ६ GY कालावधीत (सन २०१८-१९ ते २०२३-२४ पर्यंत) 
अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत मराठवाडा व विदर्भातील गावांची निवड 
करण्याकरिता उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये ७ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात 
आली होती. या समितीमध्ये श्री.रणधीर सावरकर, वि.स.स., यांचा अशासकीय सदस्य म्हणून BATT 
केलेला होता. सदर समितीने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत ५१४२ गावांची निवड केली 
असून प्रकल्पांतर्गत गाव निवडीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने आता गाव निवड समितीचे औचित्य 
राहिलेले नाही. त्याचप्रमाणे, उपरोक्‍त संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये नानाजी देशमुख कृषि 
संजीवनी प्रकल्पांतर्गत १५ सदस्यांची तांत्रिक सल्लागार समिती गठीत केली असून श्री.रणधीर सावरकर, 
वि.स.स., यांची सदर समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून शासनाने नेमणूक केलेली आहे तसेच, 
श्री.विनायक मेटे, वि.प.स. यांची या समितीवर संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयानुसार अशासकीय सदस्य 
म्हणून नेमणूक केलेली आहे. 

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत गठीत केलेल्या उपरोक्त समित्यांमधील 
अशासकीय सदस्यांचे सदसत्व रद्द करण्याची बाब झासनाच्या विचारधीन होती, त्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः समिती २०२०/प्र.क्र-११/८-ओ 


शासन निर्णय :- 
१. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत दिनांक २८.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत 'गाव 
निवड समितीत' शासनाने नियुक्‍त केलेल्या खालील अशासकीय सदस्यांचे सदस्यत्व या आदेझाच्या 


दिनांकापासून रद्द करण्यात येत आहे. 


समितीचे नाव अजासकोय सदस्याचे नाव 
गाव निवड समिती श्री. रणधीर सावरकर, वि.स.स. 


२. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत 'तांत्रिक सल्लगार समितीत' संदर्भाधीन दिनांक 
१३.६.२०१७ व दिनांक ५.७.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्त केलेल्या खालील अशासकीय 


सदस्यांचे सदस्यत्व या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करण्यात येत आहे. 


समितीचे नाव अशासकोय सदस्याचे नाव 
तांत्रिक VSR समिती ।॥१) श्री. रणधीर सावरकर, वि.स.स. 
२) श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२५१७२१३९३६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: c=IN, o=Government Of Mahara 


9 
न shtra, ou=Agriculture and ADF 
5 h rlKa nt Department, postalCode=400032, st=Maharash 


tra, 
2.5.4.20=! b93b4e4f2fcd87e 1 2fe 1 9b8965025d482b1 beeOfffaa6 
2085c34db6bfd8c, 


ialNumber=d8d d 1206 13395: 
Chandrakant १७११-३0 पी 


Date: 2020.02.25 17:24:08 --05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 

१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिष, विधानभवन मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/ महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
मा.श्री. रणधीर सावरकर, वि.स.स., अकोला पूर्व 
मा. श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


one ७ OM 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २०२०/प्र.क्र-११/८-ओ 


१०. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प,जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई-०५ 
१२. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, कृषि आयुक्‍तालय, पुणे 
१३. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी 
१५. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 
१६. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
१७. सर्व जिल्हा प्रकल्प संचालक (आत्मा) 
१८.सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी 
१९. संचालक, लेखा व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य 
२०. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२(लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, 
२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२२. वित्त विभाग (का. व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 
२३. निवडनस्ती कार्यासन-८-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


